श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिराकडील 
मणिकर्णिका कुंड दुरुस्तीच्या कामासाठी रु.५,४०,९९,९३४ /-, 
गरुड मंडप दुरुस्तीच्या कामासाठी रु.१२,८५,९२,०८७/- व 
नगारखाना इमारत दुरुस्तीच्या कामासाठी रु.३,४१,३४,७७३/- 
असे एकूण रु.२१,६८,२६,७९४/- इतका अंदाजपत्रकीय दुरुस्ती 
खर्च देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर या 
समितीच्या निधीतून करण्यास मान्यता देण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक डीएमसी १२२३/७९७/ प्र.क्र. २२७/का.१६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४. 


: १) सचिव,देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर यांचे पत्र 
क्र. देव वशी जा. ४०३७/ २०२३ , दि.२४ नोव्हेंबर २०२३. 
२) सचिव,देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर यांचे पत्र 
क्र. देव वशी जा. ४०३८ / २०२३ , दि.२४ नोव्हेंबर २०२३. 
३) सचिव,देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर यांचे पत्र 
क्र. देव वशी जा. ४०३९ / २०२३ , दि.२४ नोव्हेंबर २०२३. 


oI 


प्रस्तावना :- 

सचिव,देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर यांच्या संदर्भांकीत पत्र क्र. १,२ व 
3 अन्वये श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिराकडील 9) मणिकर्णिका कुंड दुरुस्तीच्या कामासाठी 
रु.५,४०,९९,९३४ /- २)गरुड मंडप दुरुस्तीच्या कामासाठी रु.१२,८५,९२,०८७/- व ३) नगारखाना इमारत 
दुरुस्तीच्या कामासाठी रु.३,४१,३४,७७३/- येणारा खर्च देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, 
कोल्हापूर या समितीच्या निधीतून करण्यास देवस्थान व्यवस्थापन समिती नियमावली सन १९७३ मधील भाग 
॥ अ.क्र. ६ मधील तरतुदीनुसार परवानगी मिळणेबाबत केलेली विनंती, श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी 
अंबाबाई मंदिराकडील मणिकर्णिका कुंड ,गरुड मंडप व नगारखाना इमारत दुरुस्ती अंदाजपत्रक व आराखडा 
RAR संकेतानुसार जतन/ दुरुस्ती करणेकरीता सहाय्यक संचालक पुरातत्व विभाग, पुणे यांचेकडे 
सादर करण्यात आल्यानंतर सदर आराखडा व अंदाजपत्रकाची मा. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालयाचे 
संचालनालय, मुंबई यांच्याकडून तांत्रिक तपासणी व पडताळणी करुन सदर तीनही अंदाजपत्रके व 
अराखडा WIAA संकेतानुसार व तांत्रिकदृष्टया परिपुर्ण असल्याबाबत दिलेले प्रमाणपत्र तसेच श्री 
करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिराकडील सदर तीनही दुरुस्ती कामाच्या एकूण 
रु.२१,६८,२६,७९४/- इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अटींसह दिलेली 
मान्यता या सर्व बाबी विचारात घेवून देवस्थान व्यवस्थापन समिती नियमावली सन १९७३ मधील भाग॥ अ.क्र 
६ मधील तरतुदीनुसार श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिराकडील मणिकर्णिका कुंड, गरुड 
मंडप व नगारखाना इमारत दुरुस्तीकरीता येणा-या एकूण रक्‍कम रु.२१,६८,२६,७९४/- (एकवीस कोटी 
अडुसष्ट लाख सव्वीस हजार सातशे AAs फक्त) चा अंदाजपत्रकीय खर्च देवस्थान व्यवस्थापन समिती, 
पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर या समितीच्या निधीतून करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 
होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएमसी १२२३/७९७/ प्र.क्र. २२७/का.१६ 
शासन TAs निर्णय:- 


श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिराकडील मणिकर्णिका कुंड दुरुस्तीच्या कामासाठी 
रु.५,४०,९९,९३४ /- ,गरुड मंडप दुरुस्तीच्या कामासाठी रु.१२,८५,९२,०८७/- , नगारखाना इमारत 
दुरुस्तीच्या कामासाठी रु.३,४१,३४,७७३/- येणाऱ्या एकूण रक्‍कम रु.२१,६८,२६,७९४/- (एकवीस कोटी 
अडुसष्ट लाख सव्वीस हजार सातशे Aad फक्त) चा अंदाजपत्रकीय खर्च करण्यास देवस्थान 
व्यवस्थापन समिती नियमावली सन १९७३ मधील भाग ॥ अ.क्र. ६ मधील तरतुदीनुसार शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त खर्च देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर या समितीच्या निधीतून 
करण्यात येईल. 


३. सदर कामाची जाहीर ई- निविदा काढणे , Source of Water व Outlet तपासून नंतर कामास 
सुरवात करणे , Plinth चे वरील काम असून Cause for decay of wooden part may be due to water 
seepage ही शक्‍यता लक्षात घेवून काम करणे , 2nd floor ला allround काही settlement आहे काय हे 
तपासणे या सर्व अटींचे पालन करणे आवश्यक / बंधनकारक राहिल. 


४. सदर शासन मान्यतेनुसार श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिराकडीळ मणिकर्णिका 
कुंड, गरुड मंडप व नगारखाना इमारत दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपज्ञीलवार 
अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. 


द्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१५११३७०११५१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNITA PARAG SALUNKE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a9ee0eef2d 14d407f36dd3610d7d17b1 9cc85c5da3c649 


3dd1b6379b15e3372e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=8F3E3DD76AE275CC1 AFAOCOBE4EDF609C042070 
9B30D7478F9B8CFF1B4ACDE7D, cn=SUNITA PARAG SALUNKE 


( सु. प. साळुंके) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१ मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
२. जिल्हाधिकारी कोल्हापूर तथा प्रशासक, देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, 
कोल्हापूर. 
३. सचिव देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर. 
४. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहाळयचे संचालनालय, सेंट जॉर्ज किल्ला, सेंट जॉर्ज रुग्णालय आवार, मुंबई -१ 
५. निवडनस्ती/का.१६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


